केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून सन २०१९-२० 
मधील प्रलंबित ६०% केंद्र हिछ्यातील 
रू.२३६७.०० लक्ष व ४०% राज्य हिळऊ्यातील 
रु.२२७०.७० लक्ष अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम -०९१९/प्र.क्र.४७५/२०१९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 

) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 

) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ एफएमजी/ 
१२८५४-६१/२०२०-२१, दिनांक २६.०५.२०२०. 

) शासनाचा समक्रमांक, दिनांक २८.०७.२०२० रोजीचा शासन निर्णय. 


Ee) 


A 


AN 


प्रस्तावना :- 


ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी,कार्यक्षम,उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 


सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिळ, २००५ पासून राष्ट्रीय 


ग्रामिण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 


(Reproductive child Health), नियमित लसीकरण, मिशन फ्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे 


बळकटीकरण व पल्स पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमा करीता सर्वसाधारण 


वर्गवारीसाठी (General) ६०% केंद्र व ४०% राज्य हिळछ्याचे अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस 


उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. प्रस्तुत प्रकरणी आता पर्यंत 


वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम -०९१९/प्र.क्र.४७५/२०१९/आरोग्य-७ 


(रुपये लाखात) 

अ. | शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक ६०% वे वितरीत केंद्र | ४०% राज्य | वितरीत 
क्र हिस्सा हिस्सा हिस्सा | राज्य हिस्सा 
ia बीयुडी१३२०/प्र.क्र.१०/२०२०/आरो ३९३८२.०० | 4 

ग्य-७ दि. 29.08.20 
२ | बीयुडी १३२० / प्र.क्र. १० / | ११६९४७.३१ ७४२१.०० ४९४७.३३ 

५७०९०.६८ 

२०२०/आरोग्य-७ दि. २८.०७.२०२० 
३ | एनएचएम ०९१८/प्र.क्र.४३८/ आ-७, शिका ५.०० 

दि. १०.०८.२०२० 

एकुण :- ४६८०३.०० ४९५२.३३ 

शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण 


वर्गवारीतून (General) सन २०१९-२० मधील मार्च, २०२० अखेर प्रलंबित राहिळेळी रक्‍कम सन 


२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ६०% केंद्र हिस्सा व ४०% राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास 


केंद्र शासनाने मंजूरी प्रदान केळी आहे. सदरचा केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता सन 


२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०१५७ खाली रु.११६९४७.३१ लक्ष व राज्य 


हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०५२४६ करीता रु. ५७०९०.६८ लक्ष एवढी तरतुद अर्थसंकल्पित केलेली 


आहे. सबब, सदर तरतुदीतून ६०% केंद्र हिवड्यापोटी रू.२३६७.०० लक्ष व ४०% राज्य हिऱूड्यापोटी 


रु. २२७०.७० लक्ष इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 


सन २०२०-२१ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम -०९१९/प्र.क्र.४७५/२०१९/आरोग्य-७ 


(रु.लाखात) 
a तपशिल अर्थसंकल्पिय मागणी रक्‍कम 
क लेखाशिर्ष तरतुद (केंद्र ६०%) 
सन २०२०-२१ | (राज्य ४०%) 
आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य; 
०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; 
* गात या el २२१०१५७ | ११६९४७.३१ २३६७.०० 
(०१)(१८) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र 
पुरस्कृत योजना (६० टक्के केंद्र हिस्सा) कार्यक्रम, ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य; 
०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; 
सर्वसाधारण योजना 
ग (०१)(१५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र a ea oon 
पुरस्कृत योजना (४० टक्के राज्य हिस्सा) कार्यक्रम, 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 


दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 


राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 


प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 


प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 


संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बॅक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 


येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन निर्णयातील 


संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व aiid पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम -०९१९/प्र.क्र.४७५/२०१९/आरोग्य-७ 


सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा 


सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदरील अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १९३/अर्थोपाय, दिनांक 2 


जुले, २०२० व BAL. सं.क्र. २८५/२०२०/व्यय-१३, दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२० तसेच नियोजन 


विभागाच्या अनौ. सं.क्र. ८८/१४७२, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०० २१५१२२३६३७०७१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va [ S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


का 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
Uu Nn) aj | 20b708981b5122e87¢8346c4cc7 468/821, 


serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 


cd85325223aceef69d02bd455b7ca6972491 


Bharose cr, Mul hoe 
(वर्षा भरोसे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम -०९१९/प्र.क्र.४७५/२०१९/आरोग्य-७ 


४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


